सामान्य प्रशासन विभागाच्या अखत्यारीतील बृहन्मुंबईतील शासकीय 
निवासस्थान मिळण्याकरीता करावयाच्या अर्जासोबत पोलीस 
महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य,मुंबई व पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई यांचे 
आस्थापनेवर बृहन्मुंबईत कार्यरत भारतीय पोलीस सेवेतील अधिकारी 
यांनी त्यांच्या आस्थापनेच्या अखत्यारीत त्यांना अनुज्ञेय असलेले 
शासकीय निवासस्थान उपलब्ध नसल्याबाबतचे प्रमाणपत्र 
जोडणेबाबत...... 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः - शानिवा-१५२१/प्र.क्र.9३/२३-अ 
मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई-४०० ०३२. 
तारीख:- २६ एप्रिल, २०२१ 


वाचा:- १) शासन निर्णय, क्र. शानिवा-१५१८/प्र.क्र.४६१/९५/२३-अ, दि.०७.०१.२०२१. 


शासन निर्णय: - 

बृहन्मुंबईतील शासकीय कार्यालयात कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी यांना सामान्य प्रशासन विभागाच्या 
अखत्यारीतील बृहन्मुंबईतील शासकीय निवासस्थानांचे वाटप सामान्य प्रशासन विभागामार्फत करण्यात येतात. तसेच 
पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई या कार्यालयाच्या आस्थापनेवर बृहन्मुंबईत कार्यरत असलेल्या भारतीय 
पोलीस सेवेतील अधिकारी यांना पोलीस महासंचालक कार्यालयाच्या अखत्यारीत असलेल्या निलीमा या इमारतीमधील 
शासकीय निवासस्थाने वाटप करण्यात येतात. त्याचबरोबर पोलीस आयुक्त,बृहन्मुंबई या कार्यालयाच्या आस्थापनेवर 
बृहन्मुंबईत कार्यरत भारतीय पोलीस सेवेतील अधिकारी यांना पोळीस आयुक्‍्त,बृहन्मुंबई कार्यालयाच्या अखत्यारीतील 
बृहन्मुंबईतील शासकीय निवासस्थानांचे वाटप करण्यात येतात. सदर दोन्ही आस्थापनांवर कार्यरत भारतीय पोलीस 
सेवेतील अधिकारी यांचेकडून संबंधीत आस्थापनेकडे तसेच सामान्य प्रशासन विभागाकडे शासकीय निवासस्थान 
मिळण्याकरीता अर्ज सादर केले जातात. यामुळे शासकीय निवासस्थान वाटपात समन्वय राहत नाही. 
२. उपरोक्त वस्तुस्थिती विचारात घेता शासकीय निवासस्थान वाटपात समन्वय राहावा याकरीता शासनाने असा 
निर्णय घेतला आहे की, पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई व पोलीस आयुक्त,बृहन्मुंबई यांचे आस्थापनेवर 
कार्यरत भारतीय पोलीस सेवेतील अधिकारी यांनी शासकीय निवासस्थान वाटपाकरीता सामान्य प्रशासन विभागास 
करावयाच्या अर्जासोबत सदर अधिकारी बृहन्मुंबईत पोलीस विभागाच्या ज्या कार्यालयाच्या आस्थापनेवर कार्यरत आहे, 
त्या कार्यालयाच्या अखत्यारीत (पोलीस महासंचालक,महाराष्ट्र राज्य,मुंबई व पोलीस आयुक्त,बृहन्मुंबई सदर 
अधिकारी यांना अनुज्ञेय असलेले शासकीय निवासस्थान उपलब्ध नसल्याबाबतचे प्रमाणपत्र जोडणे आवश्‍यक राहील. 
३. सबबपोलीसमहासंचालक,महाराष्ट्र राज्य,मुंबई व पोलीस आयुक्‍्त,बृहन्मुंबई यांचे आस्थापनवेरील बृहन्मुंबईत 
कार्यरत भारतीय पोलीस सेवेतील ज्या अधिका-यांनी सामान्य प्रशासन विभागाच्या अखत्यारीतील शासकीय 
निवासस्थान मिळण्याकरीता यापूर्वी अर्ज सादर केलेले आहेत किंवा यापुढे अर्ज सादर करण्यात येतील, अशा प्रत्येक 
प्रकरणी पोलीस महासंचालक कार्यालयाच्या अखत्यारीत व पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई कार्यालयाच्या अखत्यारीत 
संबंधीत अधिका-यास अनुज्ञेय असलेले शासकीय निवासस्थान उपलब्ध नसल्याबाबतचे प्रमाणपत्र तसेच भारतीय 
पोलीस सेवेतील अधिका-यांना त्यांचे अखत्यारीतील शासकीय निवासस्थान वाटप केलेली यादी सदर प्रमाणपत्रासोबत 
संबंधीत कार्यालयाने सामान्य प्रशासन विभागाकडे सादर करणे आवश्यक राहील. 


शासन निर्णय क्रमांकः शानिवा-१५२१/प्र.क्र.9३/२३-अ 


४. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संकेताक २०२१०४२६१४४१०२९८०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


ral 


. b1c026a9f36d0 1 fcfOfef77d967F2bF49a3b5 
a 1, 
Wa d n e r ka r seria IN =8a80e89173eb 1ae7a35e5e712149f65856c2b2d28F 
9cff0088bd95c970e12ab9, cn=Rajesh Sudhakar Wadnerkar 
Date: 2021.04,26 14:46:42 +05'30" 


(रा. सु. वडनेरकर) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

२. मा.राज्यमंत्री (सामान्य प्रशासन) यांचे खाजगी सचिव,मंत्रालय,मुंबई 

२. मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन यांचे सह सचिव/उप सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
३. अपर मुख्य सचिव (सेवा),सामान्य प्रशासन विभाग,मंत्रालय,मुंबई 

४. अपर मुख्य सचिव (गृह),गृह विभाग,मंत्रालय,मुंबई 

५. पोलीस महासंचालक,महाराष्ट्र राज्य,मुंबई 

६. पोलीस आयुक्त,बृहन्मुंबई 

७. निवडनस्ती/का-२३अ. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


